शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता नवीन 
विधी महाविद्यालयांच्या अंतिम मान्यतेस 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : HTED-28090(90)/3&/2023/1999898/MHT-(HE-¥) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भः १. शासन निर्णय , उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र.एनजीसी -२०१७/ (२९/१७)/मशि-४, 

दिनांक १५.०९.२०१७. 

२. शासन निर्णय , उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र.एनजीसी-२०२१/ (१८५/२१)/मशि-४, 
दिनांक ३१.०८.२०२१. 

३. शासन निर्णय , उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी-२०२२/ (५४/२२)/मशि-४, 
दिनांक ०१.०९.२०२२. 

४. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन आदेशा क्र. बदल-२०२३/प्र.क्र.६१/मशि-४, 
दिनांक ०१.०६.२०२३. 

५. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन SAIS क्र. बदल-२०२३/प्र.क्र.9२/मशि-४, 
दिनांक १४.०७.२०२३. 

६. रिट याचिका क्र. ८८९९/२०२३ जोग एज्युकेशन सोसायटी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन 

प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ मुंबई यांनी दिळेळे आदेश दिनांक १८.०७.२०२३ 


शासन निर्णय : 

संदर्भ क्र.२ व संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयांन्वये, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 
२०१६ मधील कलम १०९ आणि संदर्भाधीन दिनांक १५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या 
कार्यपद्धतीनुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ व शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून नवीन महाविद्यालय सुरु 
करण्यास खालील विवरणपत्रात नमूद महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


अ.क्र. | क्र. | संस्था/महाविद्यालयाचे नाव विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 


मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 


श्‌ | कोणार्क फाऊंडेशनचे १. विधी ३ वर्षे (०0-६०) 
एस. ई. एस. दयाल BRM नाईट लॉ कॉलेज, नेताजी रोड, | २. विधी ५ वर्षे (०0-६०) 
बॅँक ऑफ बडोदा समोर, उल्हासनगर, जि. ठाणे. ४२१ ००४. 


रु 2. । प्रियदर्शनी शौक्षणिक व सामाजिक विकास मंडळाचे १. विधी 3 वर्षे (०0-६0) 
जयवंत हरचंद लोखंडे लॉ. कॉलेज, सी.टी.एस.२४०,जुनी 
एम.एच.बी कॉलीनी, गोराई रोड, बोरीवळी (प), मुंबई 
४०००९१ 


३. ।३. तुंगारेश्वर अंकेडमी विद्यानगरी, वसई कॉलेज ऑफ विधी, सर्वे | १. विधी ३ वर्षे (०0-६०) 
नं.३६, हिस्सा२/४,वालीव, वसई (पू, जि.पालघर ४०१२०८ 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-28040(90)/3G/2023/9998/MHT-(HE-¥) 


राष्ट्रसंत ही महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 


४. ।१. | अब्दुल मजिद सेंट्रल एज्युकेशन सोसायटीचे मानवीय शास्त्र 
न्यू इंडिया कॉलेज ऑफ लॉ, लोणारा, लोणारा, नागपूर, अभ्यासक्रम-एल.एल.बी.३ 
जि.नागपूर ४४११११ वर्षे 
माध्यम: इंग्रजी, 
विद्यार्थी संख्या: ६० 


सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ,पुणे 


५. | तुळजाभवानी सेवा प्रतिष्ठानचे,श्री.शिवाजीराव नागवडे विधी । विद्याशाखा 
महाविद्यालय, श्रीगोंदा, ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनर ४१३७०१ । विधी 


स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 


६. न एम.डी.ए.फाउंडेडन लातूर. नांदेड संचलित बी. एस. एल. 
एम.डी.स्कुलळ ऑफ लॉ अँण्ड रिसर्च, लातूर-नांदेड राष्ट्रीय एल. एल. बी. 
महामार्ग ३६१, कोळपा, ता. जि. लातूर 


संदर्भ क्र.२ व संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयांन्वये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीनुसार उपरोक्‍त 
विवरणपत्रातील महाविद्यालये शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ अथवा २०२३-२०२४ मध्ये सुरू करणे अभिप्रेत होते. 
परंतु, भारतीय विधीज्ञ परिषदेची मान्यता विलंबाने प्राप्त झाल्यामुळे महाविद्यालये विहित कालमर्यादेत सुरू 
झाली नाहीत. 

Re याचिका क्र. ८८९९/२०२३ जोग एज्युकेशन सोसायटी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन प्रकरणी मा. 
उच्च न्यायालय, खंडपीठ मुंबई यांनी दिनांक १८.०७.२०२३ रोजी दिलेले आदेश तसेच सदर प्रकरणांमध्ये 
भारतीय विधीज्ञ परिषदेची मान्यता देण्यास झालेला विलंब विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रातील नवीन महाविद्यालयांना संदर्भ क्र.२ व संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयांन्वये कायम 
विनाअनुदान तत्वावर दिलेल्या अंतिम मान्यतेस शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

संदर्भ क्र.२ व संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयांन्वये नमूद केलेल्या अटी व शरर्तीमधील अट क्र.८ 
वगळता उर्वरित सर्व अटी व शर्ती संबंधित अंतिम मान्यतेच्या अनुषंगाने लागू राहतील. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०८०५११४०३६९००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
Date: 2024.08.05 11:56:20 +05'30' 


(अशोक मांडे) 
उप सचिव, महराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-28040(90)/3G/2023/9998/MHT-(HE-¥) 


) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री ,उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) आयुक्त, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई/ राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर/ 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ,पुणे/ स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड. 
९) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०) सर्व संबंधित विभागीय सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
११) निवडनस्ती (मशि-४). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-28090(90)/3G/2023/99868/MHT-(HE-¥) 


शासन निर्णय क्रमांक : प॥॥२॥])-२९०१०(१०)/३६/२०२३/७११४७९/१॥॥'-(प्रा7-४), 


दिनांक ०५ ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे 
विवरणपत्र अ 


अ.क्र. 


| क्र. | संस्था/महाविद्याळयाचे नाव 


विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 


कोणाक फाऊंडेशनचे 


एस. ई. एस. संचलित दयाल आशा लॉ कॉलेज, नेताजी रोड, 
बँक ऑफ बडोदा समोर, उल्हासनगर, जि. ठाणे. ४२१ ००४. 


१. विधी ३ वर्षे (०-६०) 
२. विधी ५ वर्षे (०-६०) 


प्रयदर्शनी शैक्षिणक व सामाजिक विकास मंडळाचे 
जयवंत हरचंद लोखंडे लॉ. कॉलेज, सी.टी.एस.२४०,जुनी 
एम.एच.बी कॉलीनी, गोराई रोड, बोरीवली (प), मुंबई 


४०००९१ 


१. विधी ३ वषे (०-६०) 


तुंगारेश्वर अँकेडमी विद्यानगरी, वसई कॉलेज ऑफ विधी, 
सर्वे नं.३६ हिस्सा२/४,बालीव, वसई (पू), जि.पालघर 
४०१२०८ 


१. विधी ३ वर्षे (०-६०) 


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर, विद्यापीठ 


अब्दुल मजिद संट्रल एज्युकेशन सोसायटी, नागपूर संचालित 
सेंट्रल प्रोव्हीन्स कॉलेज ऑफ लॉ, लोणारा, नागपूर, 
जि.नागपूर ४४११११ 


मानवीय शास्त्र 
अभ्यासक्रम-एल.एल.बी.३ वर्ष 
माध्यम: इंग्रजी, विद्यार्थी संख्या: ६० 


1. सावित्रीबाईफुलेपुणेविद्यापीठीपुणे | 


ळजाभवानी सेवा प्रतिष्ठानचे, 
श्री.शवबाजीराव नागवडे विधी महाविद्यालय,श्रीगोंदा, 


ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनर ४१३७०१ 


विद्याशाखा 
विधी 


स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नां 


एम.डी.ए.फॉउंडेशन लातूर. नांदेड संचलित 
एम.डी.स्कुल ऑफ लॉ अँण्ड रिसर्च, लातूर-नांदेड राष्ट्रीय 


महामार्ग ३६१,कोळपा, ता. जि. लातूर 


बी. एस. एल. 
एल. एल. बी. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


